शालार्थ प्रणालीसाठी नियुक्‍त Maha-IT 4 
संगणक तज्ञांना सेवा शुल्क अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.३१/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तारी इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:-१० जानेवारी, २०२०. 


१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं-०८०/४/२०१/-०/० माहिती व तंत्रज्ञान 
संचाळनालय- DIT (MH), दि.०९ एप्रिळ, २०१९ 

२) आयुक्त, (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशि/२०२०/॥॥७॥8-॥/आस्था 
क्र.१४३/७८, दि.०६.०१.२०२०. 

३) प्रकल्प अंमलबाजावणी समितीच्या दि.१४.११.२०१९ रोजीच्या बैइकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनाने ई-प्रशासन धोरणांतर्गत संगणक तज्ञ सल्लागार नियुक्‍त 


करण्याबाबतची कार्यपध्दती तसेच देय वेतनाचे दर निश्चित केळे आहेत. त्याअनुषंगाने शालार्थ 


प्रणाली पुनर्स्थापित करुन परिचाळीत करण्यासाठी Maha-IT मार्फत संगणक तज्ञ नियुक्‍त केळे 


आहेत. शालार्थ प्रणालीमध्ये NPS आणि GPF दोन module तयार करुन, त्यामध्ये सुधारणा 


करावयाच्या आहेत. त्यासाठी Maha-IT यांचे मागणीनुसार अतिरिक्‍त ५ नवीन संगणक तज्ञांना 


नियुक्‍त करण्याबाबत आयुक्‍त, शिक्षण यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रस्तावित केले आहे. 


दि.१४.११.२०१९ च्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत शालार्थ प्रणाळीसाठी ५ संगणक 


तज्ञांची नियुक्‍ती करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने ५ संगणक तज्ञांच्या 


सेवा घेण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


२. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार ५ संगणक तज्ञांच्या सेवा 


घेण्याच्या रु.११.७१ लक्ष निधी वितरित करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. शालार्थ प्रणालीसाठी नियुक्‍त ५ संगणक तज्ञांच्या देयकाचा तपशिळ खालील तक्त्याप्रमाणे 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.३१/संगणक 


अ.क्र. | पदनाम पद प्रतिमाह सेवा | कालावधी रक्‍कम 
संख्या | शुल्क दर 

Software Developer | 1 62,869 | १६ जानेवारी, 2020 ते 39 मार्च, २०२० 1,57,173 

Sofrtware Tester 1 1,00,078 | १६ जानेवारी, 2020 ते ३१ मार्च, २०२० 2,50,195 

Business Analyst 1 1,29,908 | १६ जानेवारी, 2020 ते 39 मार्च, २०२० 3,24,770 

Software Support 2 51,963 | १६ जानेवारी, 2020 ते 39 ATA, २०२० | 259.815 
Engineer 

एकूण 9,91,953 

CGST 9% 89,276 

SGST 9% 89,276 

एकूण 11,70,505 


8, सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. $-2, 2202 सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०१९-२० च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक व सहायक संचालक, (लेखा ) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११०१७०२२११८२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pravin Rajaram 1-3 


Pe pe 
5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 d3f45fae9227: 
3feaa541afl0d1 


Mundhe पण ण ण 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.अ.मु.स. नियोजन विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


५) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०) निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


